सन २०२३-२४ राज्य योजनेंतर्गत महाराष्ट्र बांबू 
विकास मंडळाची स्थापना (280§-AIC4) महाराष्ट्र 
बांबू विकास मंडळाकरिता निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. बांबूसा-२०२३/प्र.क्र.9१/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०४ मे, २०२३ 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिळ, 2023 
२. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/नबाप्र/प्र.क्र.9/५५/२०२३-२४, दिनांक २५.०४.२०२३ 


प्रस्तावना :- 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाची स्थापना (२४०६- 
१८५) या लेखाशिर्षाअंतर्गत रु.१२००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पीत आहे. 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये वित्तीय वर्ष सन २०२३-२४ करिता 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीची मासिक निधी विवरणपत्रे, अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
प्रणालीवर (बीम्स) प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर सन २०२३-२४ च्या प्रथम 
नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२३ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा 
अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप 
आणि संनियत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
तसेच एप्रिल ते जून, २०२३ या पहिल्या तिमाहीसाठी २०%, जुलै ते सप्टेंबर, २०२३ या तिमाहीसाठी 
२०% व ऑक्टोबर ते डिसेंबर, २०२३ या तिमाहीसाठी 30% याप्रमाणे निधी वितरीत केला जाणार 
आहे. 


सदर योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित असलेल्या नियतव्ययाच्या अनुषंगाने प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून संदर्भ क्र.२ अन्वये 
रु.१२००.०० लक्ष रकमेचा चाळू बाब प्रस्ताव प्राप्त झाला असून अनुदान उपलब्ध करुन देण्यास 
विनंती केली आहे. त्यानुसार या कामासाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बांबूसा-२०२३/प्र.क्र.9१/फ-९ 
शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यानी 
संदर्भ क्र.२ नुसार सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रक विचारात 
घेता, प्रस्तावातंर्गत मागणी लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाची स्थापना (२४०६-/५१८५) 
या योजनेमधून व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर यांना खालील 
तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार सन २०२३-२४ करीता रु.११९.९४ लक्ष इतका निधी वितरीत 
करण्यास खालील अटी व AAR अधिन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


सविस्तर BY या शासन निर्णयान्वये वितरीत 

(२४०६-५१८५) करावयाचा निधी 
०१-वेतन १८.४७ 
०२- मजूरी ४५.२६ 
०३-अतिकालीक भत्ता ०.०२ 
११-देझांतर्गत प्रवास खर्च ०.९२ 
१३-कार्यालयीन खर्च 8.23 
१४-भाडेपट्टी व कर ०.९२ 
२६-जाहिरात व प्रसिध्दी ४.६१ 
२७-लहान बांधकामे ९.२३ 
२८-व्यावसायिक सेवा ११.०८ 
५०-इतर खर्च २०.२० 

एकूण :- ११९.९४ 


अटीव शर्ती :- 

१. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत 
आहे. 

२. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 
मासिक निधी प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता 
होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बांबूसा-२०२३/प्र.क्र.9१/फ-९ 


३. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 
तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

४. सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन 
करावे. 

५. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी 
तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय 
नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करावे. 

६. सदर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित 
ठेवावा. 


७. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर 
काढण्यात आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील HA त्याच शिर्षाखाली नोंदली 
गेली आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर 
करावे. 

८. संस्थेने मागील वर्षाकरिता त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे 
प्रमाणपत्र शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता 
वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र 
देखिल (Utilization Certificate) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व 
शासनाला तातडीने सादर करावे. 

९. उपरोक्‍त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण 
सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

१०.सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकातील अटींची पूर्तता 
होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

११.सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र.१७८/फ-५, दिनांक 
३०.९.२०११ च्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


उपरोक्त खर्च मागणी क्रमांक मागणी क्र.सी-७, ०१-वनिकरण प्रधान शिर्ष- २४०६, वनिकरण 
व वन्यजीवन, १०५ वनोत्पादने, (०१) शासकीय अभिकरणाकडून समुपयोजन, (०१) (०८) महाराष्ट्र 
बांबू विकास मंडळाची स्थापना (२४०६ ॥१८५) या लेखा शिर्षाखाळी सन 2023-28 या आर्थिक 
वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बांबूसा-२०२३/प्र.क्र.9१/फ-९ 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ चे परिपत्रक तसेच वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ 
अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०४१५२८३८८११९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PINGALE BHANUDAS NARAYAN 


gi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
PINGALE BHANUDAS issrosartne 
25. 
by 


4.20=cd9b7c852f0681 Sdc1 Sbaee9beaa952cb592501 69fcb3d48915 


0789e0cc31ca6, post = , st=I shtra, 
N A R AYA N serialNumber=6025E577AOEES4FAED5D6081093ASE1F8E2B15125A14 
DDE66E1EA3AFA9BC2CFS, cn=PINGALE BHANUDAS NARAYAN 
Date: 2023.05.04 16:26:19 +05'30' 


(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर. 

४. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
५. सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


